पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील सेवानिवृत्ती वेतनासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना निधी वितरीत करण्याबाबत. 
लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ११ जून, २०२४ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु- 
२३, दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. १ एप्रिल, 
२०२४ 

३. शासन पत्र क्र. जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दिनांक १० एप्रिल, २०२४. 


प्रस्तावना:- 
जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरुन सेवानिवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी 


शासनाकडून जिल्हा परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ 


नोव्हेंबर, २०२२ च्या बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षात या प्रयोजनासाठी 


वित्त विभागाने उपलब्ध केलेल्या निधीपैकी आवरऱयकतेप्रमाणे व मागणीप्रमाणे संबंधित जिल्हा 


परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- 23 


शासन निर्णय :-- खालीलप्रमाणे ४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना 


सोबतच्या सहपत्रामध्ये नमूद केलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक 


वर्षातील सेवानिवृत्ती/कुटुंबनिवृत्ती वेतनासाठी २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ०४, निवृत्तीवेतन 


विषयक खर्च या उद्दीष्टाखाली पुढीलप्रमाणे एकूण रुपये १,२६,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक 


कोटी सव्वीस लाख फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


सेवानिवृत्त | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 
अ.क्र चळ कर्मचाऱ्यांची करण्यात येत असलेला निधी 
टक संख्या रपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 2 & व 
द्वि जळगांव २२ १३,००,०००/- | रूपये तेरा लाख फक्त 
२ | सांगली ५६ ४५,००,०००/- | रूपये पंचेचाळीस लाख फक्त 
छत्रपती २९ २७,००,०००/- | रूपये सत्तावीस लाख wad 
* | संभाजीनगर 
४ | लातूर 48 ¥9,00,000/- | रूपये एक्केचाळीस लाख wad 
एकूण 9,2§,00,000/-| Uh कोटी सव्वीस लाख फक्त 


२. संदर्भाधीन दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्टामध्ये अंतर्भूत असलेल्या 


व या झासन निर्णयाच्या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील सेवानिवृत्ती वेतन अनुज्ञेय 


असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील अनुज्ञेय मासिक 


सेवानिवृत्ती वेतनासाठी किंवा कुटुंबनिवृत्ती वेतनासाठी सदर निधी वापरण्यात यावा. मात्र 


सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जानेवारी, २०२३ पूर्वीच्या कोणत्याही थकबाकीसाठी सदर निधीचा 


वापर करु नये. उपरोक्‍त झासन निर्णयाच्या परिशिष्टामध्ये अंतर्भूत नसलेल्या अन्य कोणत्याही 


कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी सदर निधीचा वापर करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- 23 


३. दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट “अ” व “ब* मध्ये अंतर्भूत 


असलेल्या व परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना (DCPs) किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन 


योजना (NPS) लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी या निधीचा वापर करु नये. 


४. उपरोक्त परिच्छेद (२) व (३) मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता केल्याचे संबंधित जिल्हा 


परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रमाणित केल्याशिवाय पुढील निधीचे वितरण 


करण्यात येणार नाही. 


५. विहित प्रयोजनाव्यतिरिक्‍त अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती 


वेतनासाठी सदर निधीचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, या वित्तीय अनियमिततेसाठी 


जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 


६. सदर प्रकरणी झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 


वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात 


येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 


प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 


Offline ed वितरीत करण्यात येऊ नये. 


७. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 


शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 


सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


द; या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 


२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 


नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७ नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु- 23 


कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ०४- निवृत्ती वेतनविषयक खर्च (अनिवा्यी” या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९. वित्त विभागाने संदर्भाधीन दिनांक ०१.०४.२०२४ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 


विभागाला दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत सदर शासन 


निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०१.०४.२०२४ च्या 


परिपत्रकातील सर्व अटी व शतींची पूर्तता होत आहे. 


१०. सदर sara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥09१9॥0॥8.90०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११४५७१८०२२८ असा 


आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB 8 HAJARE 

BA LASA H F B B DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2970 
b24702e05968e19f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


HAJARE य्य य वि ene त 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर/सांगली/लातूर/जळगांव 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर/सांगळी/लातूर/जळगांव 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर/सांगली/लातूर/जळगांव 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, छत्रपती संभाजीनगर/सांगली/लातूर/जळगांव 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, क्रमांक जिपग्रा-१२२४/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दिनांक 


११ जून, २०२४ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र. ।नाव पद सेवानिवृत्ती दिनांक 

जळगांव जिल्हा परिषद 
१ | श्री.अशोक चावदास कोळं कामगार ३०.०४.२०१९ 
२ के. एकनाथ चि कामगार १.०२.२०१९ 
३ [at मुरलीधर सुकदेव कोळं कामगार ३१.०५.२०१७ 
डू श्री. आंकारधोंडुराठाड | | , आंकार ag राठ कामगार ३१.०५.२०१९ 
५  ।श्री. शिवदास देवराम सानप कामगार ३१.०५.२०१९ 
६ al. ताराचंद झाबु राठ कामगार ३१.०५.२०१६ 
७ के. बापु श्रीपत भिल कामगार 
८ कि. रोडु झाबु राठ कामगार 
९ ।कै. छगन बापु सोनार कामगार ३१.०३.२००६ 
१० के. प्रकाश लुकडु कम)  ।कामगार ३.०७.२०११ 
११  ।के. मधुकर भगवान पाटील (कोळी) ।कामगार ३१.०७.२०१० 
१२ श्री. लालचंद नांटू कामगार ३१.०५.२०१५ 
१३ at. किसन महादु प कामगार ३०.०६.२०१३ 
१४ श्री. सुरेश रामचंद्र सपकाळे कामगार ३१.१०.२०१४ 
१५ |e. सदाशिव रामचंद्र प कामगार ३१.०५.२०१२ 
१६ । श्री. मधुकर सदाशिव कोळ कामगार ३१.०५.२०१४ 
१७ के. प्रल्हाद पुंडलिक कोळं कामगार ६.०४.९५ 
१८ ।श्री. बाळु तुळशिराम तायडे (कोळी कामगार 
१९ |श्री. हिरामण भागवत प कामगार ३१.०५.२०२२ 
२० | St. जगन्नाथ नथ्थु कामगार ३१.०५.२०२२ 
२१ | श्री. ताराचंद गोबा चव्हाण कामगार ३०.११.२०२१ 
२२ । श्री. भारत हिरामण साबळे कामगार 

सांगली जिल्हा परिषद 
१ श्रो. बाबासो Tare Perr Tes |लॅब. अस. |३१.०५.२०१३ 
२ [st नामदेव रामचंद्र डिसले पंप ऑपरेटर ।३१.१०.२०१२ 
3 att. बाळासाहेब ज्ञानू पंप ऑ २३१.०५.२०१६ 
४ ।श्री. शहाजी विष्णू सुर्यवंशी मजूर ३१.०५.२०१६ 
५ att, रामचंद्र शिवाजी पवार मजूर ३१.०७.२०१९ 
६ श्री. सुरेश नामदेव बेडगे पंप ऑपरेटर ।३१.०६.२०२० 
७ [a सो. एस. निकम मजूर ३१.०५.२०२० 
८ श्री. मधुकर नामदेव कुंभार मजूर ३१.०६.२०१३ 
९ ar. Betas rest . सुरेश गोविद कोळो मजूर ३१.०५.२०१२ 
१० |श्री.विनायक धोंडी कांबळे मजूर ५.०७.२००५ 


११ । श्री. ज्ञानू धोंडी शिंदे मजूर ७.०७.२००५ 
१२ श्री. यशवंत चव्हाण मजूर ३१.०५.२०१४ 
१३ ai. मोहन गोविंद कोळ मजूर ३०.०६.२०१४ 
aw पतिश विष्णु कुंभार पंप ऑ ३१.०५.२०१५ 
१५ ।श्री. शिवाजी आनंदा माळ लॅब. असि.  |३१.०५.२०१६ 
१६ ।श्रो. प्रभुदास बापु पोळ मजूर ३१.०५.२०१७ 
१७ ।श्री.दिनकर नामदेव कुंभार मजूर ३०.०६.२०१९ 
१८ ait. महादेव नारायण कदम मजूर १०.०७.२००५ 
१९ ait. मौला आब्बास शिकलगार मजूर १०.०७.२००५ 
२० jet Tora chara Pre प व [नकम मजूर ९,.०७.२००५ 
२१ | शामराव जाधव मजूर ७.०७.२००५ 
२२ al. जयवंत यशवंत ठोंब मजूर ७.०७.२००५ 
२३ ।श्री. संपत दत्तात्रय ठोंबरे मजूर ३१.०५.२०१८ 
२४ श्री. माधव रामचंद्र जोशो मजूर ३१.०५.२०१८ 
२५ ।श्री. अशोक नरसाप्पा चोगुले मजूर ९०७.२००५ 

२६ बाळासो पांडुरंग कांबळे मजूर ७.०७.२००५ 
२७ | st. सर्जराव रामचंद्र आरबुने मजूर ७.०७.२००५ 
२८ श्री. बाळासो बंडु पंप आ ३१.०५.२०१८ 
२९ ||श्री. प्रकाश काशिनाथ जगताप मजूर ३१.१२.२०१६ 
२३० ष अनंत कुलकणी मजूर ६.०७.२००५ 
३१ [St नामदेव सोपान जाधव मजूर १२.०७.२००५ 
२२ बसगोडा आणा मजूर ७.०७.२००५ 
३३ ।श्री. सिकंदर अब्बास फव मजूर ३१.०५.२०१६ 
ay सहा. भांडारा  ।२१.१०.२०१६ 
३५ St. संभाजी तातोबा मिसाळ मजूर ८.०७.२००५ 
३६ हणमंत प मजूर ६.०७.२००५ 
३७ | St. भिमराव बाबुराव बिळासकर पंप ऑपरेटर |३१.०५.२०१६ 
३८ श्री. नेताजी विष्णुपाटसुटे RR ३१.०७.२०१७ 
३९ st. बाबू निवृत्ती पाटसुटे मजूर ३१.०७.२०१७ 
४० बाळकू प मजूर २०.०६.२०१९ 
४१ |श्री. बळवंत सुभाष पवार मजूर ६.०७.२००५ 
४२ [sear चांदसोमोमीन [AR ३१.०७.२०१४ 
४३ [A बाळकृष्ण राजाराम ऐवले मजूर ९.०७.२००५ 

४४ [SM रमेश बाळकृष्ण पाटोळे मजूर ६.०७.२००५ 
४५ [att निशिकांत हिंदुराव मुळीव पंप ऑपरेटर |३१.०७.२०१४ 
४६ ।श्री. बळवंत मारुती जाधव मजूर ८.०७.२००५ 
४७ श्री. अशोक कृष्णा जगदाळे मजूर ३१.०५.२०१९ 
ve श्री. दादासी विठोबामाने [FRR ३१.०५.२०२० 
४९ [Sit प्रताप शामराव जाधव मजूर ३०.०६.२०२१ 
५०__श्रो.जे.डो.कांबळे मजूर ३१.०७.२०२१ 
५१ ।श्री. शहाजी आनंदा आरबुने मजूर ३१.०५.२०२१ 


श्री. एस. डी. गडदे ३१.०५.२०२२ 
प्रे | रंगराव चव्हाण मजूर ३१.०५.२०२२ 

श्री. आर. जी. सदामते ३१.०५.२०२३ 
५५ .एम.बो.लां ३१.०५.२०२३ 

श्री. आर. के. जगताप ३१.०५.२०२३ 

लातूर जिल्हा परिषद 

१ | श्री. बगरे विजयकुमार गोरीशंव पंपचालक ३१.१०.२०१० 
२ श्री. जाधव भिमराव रामराव |विजतंत्री . |३१.०७.२०१९ 
३ [st केसगीरे गणपत निव क.स. ३१.०७.२०१६ 
% धोंडे राम गुरबसअप्पा क.स. २१.०३.२०१८ 
५ [St राजुरे गणपती बापुराव ळणी परिचर ।३१.०५.२०१९ 
द श्री. मजगे बाबासाहेब व्यंकटी | ब व्यंव पंपचालक ३०.०४.२०१९ 
७ | श्री. कदम मधुकर माधवराव पंपचालक  |।३१.०३.२०१८ 
८ प्वामी वे हावलंगअप्पा पंपचालक ३०.०६.२०१९ 
९ श्री. दराडे शिवाजी पुंडलिक पंपचालक |३१.०७.२०१८ 
Qo परवाड नामदेव आत्माराम ।मजुर ३१.१०.२०१९ 
११ । श्री. नागरगोजे वाल्मीक किशन मजुर ३०.०६.२०१६ 
१२ श्री.कांबळे मारातीउमाजी | ठे म मजुर ३०.०६.२०१६ 
१३ श्री. शेंबाळे रामराव निव मजुर ३०.०४.२०२० 
१४ St. पवार बळीराम सखाराम मजुर २.१२.२०१६ 
१५ | St, पांचाळ ज्ञानोबा महादेवराव मजुर २८.०२.२०२० 
१६ श्री. जंगवाड उद्धव मजुर ३१.०३.२०२० 
१७ । श्री. सोनकांबळे तातेराव नामदेव मजुर ३१.०५.२०१६ 
१८ श्री. गुट्टे बापु व मजुर २३१.०७.२०१६ 
१९ | sit, fara पांडुरंग नारायण मजुर ३१.०५.२०२० 
२० श्री. कांबळे आण्णाराव माणिव मजुर २८.०२.२०२० 
२१ श्री. चाटे त्र्यंबक शंकर मजुर ३१.०५.२०१७ 
२२ गंगाधर निवृत्ती पंपचालक ३१.०८.२०१३ 
२३ ।श्री. शेख अब्दुल्ला |जोडारी. | ३०.०४.२००७ 
२४ ।श्री. गायकवाड णप मजुर ३०.०६.२०१४ 
२५ | ail. पवार प्रभाकर हरीदास मजुर ३१.१०.२०१७ 
२६ [al बाघदिवे पांडुरंग लक्ष्मण मजुर ३१.०८.२०१५ 
२७ ।श्री. शेख वहिदोदीन हकोमसाब मजुर २६.०५.२०१५ 
२८ . गुंडरे भानुदास गणप मजुर ३१.०१.२०१२ 
२९ lait. विग्वे विठठल नारायण मजुर ३१.०५.२०१३ 
३० । चंद्रकांत सिद्राममप्पा ।मजुर ३०.०९.२०१३ 
३१ ।श्री. माने हनमंत दुर्गाजी मजुर २८.०२.२०११ 
32 भक्कड चत्रभुज आप्पाराव मजुर ३१.०८.२०१२ 
३३ |श्री. कदम किशन माधवराव मजुर ३०.०४.२००९ 


३४ ।श्री. जलमले पंढरी म मजुर ३१.१०.२०११ 
३५ केगादे राम पिराजी मजुर ४.०४.२०१३ 
३६ at. व्हंडाहे नरसिंग रामराव मजुर ३.०५.२०१३ 
३७ ||श्री. पवार व्यंकट पंढ मजुर १९.०२.२००६ 
३८ | St. जगताप बापु नरबा क.स. ३०.०९.२०१४ 
३९ श्री.गुडलिबाजीपिराजी || पिराजी मजुर ३१.०५.१९९९ 
४० | श्री. गादेबार दिनकर श्रीनिवास मजुर ३०.०६.२००५ 
४१ श्री. हेगणे शिवानंद गंगाराम मजुर ३१.०८.२००३ 
४२ श्री. दमाकोंडवार सुधाकर केरबा मजुर २०.०३.२००५ 
४३ | श्रो. टेकाळे रामकिशन tise  |जोडारी._ |[१०.१२.२००४ 
४४ | श्री. काळे नारायण माधव पंपचालक १.०४.२००३ 
४५ श्री. मुंढे यशवंत गणेश मजुर ३०.११.२०२० 
४६ ।श्री. भोसले शिवाजी दगडु मजुर ३१.०१.२०२१ 
४७ | श्री. मुसळे विडल शिवराम | मजुर ३१.०८.२० 
४८ | श्री. सय्यद अन्वरअली अफसर पंपचालक ३०.०६.२०२१ 
¥8 पवार गोविद भुजंग मजूर २८.०२.२०२१ 
५० | st, शेख महमद फक्रुसाब मजूर २८.०२.२०२१ 
ष्र श्री. निलेवाड शिवराज मारोती | ती मजूर ३१.०५.२०२१ 
५२ |।श्री. कांबळे भगवान ६ पंपचालक  ।३१.०५.२०२१ 
८३_ श्री. होळंबे ज्ञानोबा महिपती [मजूर ३१.०३.२०२१ 
५४ श्री. केंद्रे व्यंकट तातेराव मजूर ३१.१०.२०२१ 
५५ [St जे संभाजी माणिव मजूर ३१.०५.२०२१ 
५६ श्री. मोरे महादु यशवंता पंपचालक  ।३०.०६.२०२१ 
५७ |S. पवार उद्धव हरिश्चं पंपचालक ३०.०६.२०२२ 
५८ ।श्रो. पांचाळ शंकर माधव मजूर ३०.०६.२०२२ 
५९ श्री. स्वामी सोमनाथ बाबय्या पंपचालक ३०.०६.२०२३ 
छ. संभाजीनगर जिल्हा परिषद 

१ श्री. एस. डी. गिरी व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२१ 
२ श्री. काळु कान्हु राठोड पंपचालक  |३१.१०.२०२१ 
३ बळ श्री.बळोरामखिराराठांड | | IAT राठ व्हाल्वमन ३०.०६.२००६ 
४ श्री. कचरु गंगाधर ख व्हॉल्वमन ३१.१०.२०२१ 
५ श्रो. बंडु भोटव SICA १५.१०.२०२० 
६ [at बाळुबा म तायडे व्हॉल्वमन १०.१०.२०१९ 
७ श्री. एस. ए. जोगदंर व्हॉल्वमन ३०.०४.२०२२ 
८ | श्री. अप्पासाहेब बाबुराव नाटकर व्हॉल्वमन ३१.०१.२०२२ 
९ श्री. प्रभु ठ व्हाल्वमन २१.१२.२०२१ 
१० श्री. अशोक बबन बोरुडे वालमन ३१.०३.२०२२ 
११ att. एस. बी. भोसले व्हाल्वमन २३०.०६.२०२२ 
१२ श्री. के. आर. आधाने व्हॉल्वमन ३०.०९.२०२२ 
१३ श्री. बाळासाहेब गोविद आचलारे | बाळासाहेब गो व्हाल्वमन ३१.०५.२०२२ 
१४ श्री. बी. ए. वेताळ व्हॉल्वमन ३१.०१.२०२२ 


१५ ।श्री. लखुजी लक्ष्मण बोराडे व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२२ 
१६ श्री. मच्छिंद्रनाथ भावराव शेवाळे | , मच्छिंद्रनाथ भावराव शेवाळे पंपचालक ३०.०६.२०२२ 
१७ (ST. दादासाहेब नारायण आगळे व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२१९ 
ve श्री. Serra Mast , सुरेश भिमराव गवळ व्हॉाल्वमन ३१.०५.२०२२ 
१९ fait. आर. डी. चित्रक व्हॉल्बमन २२.०८.२०२१ 
२० श्री. एन. एस. म पंपचालक ३१.०३.२०२३ 
२१ all. बी. एस. जोगदंडे पंपसहायक  |२८.०२.२०२३ 
२२ श्री. आर. एस. फुलस व्हाल्वमन ३१.०३.२०२२३ 
२३ श्री. के. डी. गाढे व्हॉल्बमन ३०.०४.२०२३ 
२४ श्री. आर. वाय. म व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२२३ 
२५ श्री. प्रल्हाद विश्‍वनाथ आमले व्हॉल्वमन २८.०२.२०२३ 
२६ श्री. आर. बो. आढाव व्हाल्वमन 32.22.2023 
२७ al. जी. आर. साळवे पंपसहायक  |३१.१२.२०२३ 
२८ ।श्री. आसाराम बाबुराव शिंदे व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२४ 
२९ at. गोरख एकनाथ मोरे व्हॉल्बमन ३१.०३.२०२३ 
BALASAHEB 8 HAJARE 


बाळासाहेब बा. हजारे 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


